विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न, प्रस्ताव, 
ठराव, सुचना अथवा अन्य नैमित्तिक बाबींवर 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 


१4 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
क्रमांक : विमंअ २०२२/(प्र.क्र.८३/२२)/आ (रवका) 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०२३ 


परिपत्रक 


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अधिवेशन कालावधीत विधानसभा/विधानपरिषद सभागृहात 
सन्माननीय सदस्यांकडून विविध ससंदीय आयुधांद्वारे जसे तारांकित/अतारांकित प्रश्न, आश्वासने, लक्षवेधी 
सूचना, औचित्याचे मुद्दे, विशोष उल्लेख सूचना इत्यादी उपस्थित करण्यात येतात. त्याअनुषंगाने विहित 
नमुन्यात उत्तरे/निवेदने विधानमंडळ सचिवाळाकडे व मा. विधानमंडळ सदस्यांना पाठविण्याची कालमर्यादा 
नियमानुसार विहित केली आहे. सदर कालमर्यादेत कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. 
२. प्रलंबित आयुधांबाबत विधानमंडळाचे मा. अध्यक्ष व मा. सभापती तसेच मा. मुख्य सचिव व प्रधान 
सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय यांचे स्तरावर वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो. तसेच जलसंपदा 
विभागात अ.मु.स./सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांच्या स्तरावरही याबाबत वेळोवेळी 
बैठका/आढावा घेण्यात येतो. सदर आढावा घेतला असता, काही प्रकरणी अतारांकित प्रश्न, आश्वासने इ. ची 
उत्तरे विधानमंडळ सचिवालयास विहित कालमर्यादेत पाठविण्यात येत नसल्याचे Pastrana आले आहे. 
तसेच याबाबत शासन स्तरावरून वेळोवेळी सूचना, स्मरणपत्रे देवूनही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून विहित 
कालावधीत माहिती प्राप्त होत नसल्याने कालमर्यादेत कार्यवाही करणे Bea होत नाही. 


३. विधानमंडळ कामकाज सर्व प्राथम्याने व गांभीर्याने करणे अपेक्षित असताना अशी कार्यवाही होताना 
दिसत नाही. तरी विधानमंडळ कामकाजाच्या अनुषंगाने विहित कालावधीत सर्व प्राथम्याने कार्यवाही 
करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा विलंब झाल्यास त्याबाबतची जबाबदारी संबंधिताची राहील. 


8. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 

करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०११७११५५४३१७२७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


UDDHAV R 
DAHIPHALE 
(उध्दव दहीफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत :- 

१. अ.मु.स. (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई, 
२. सचिव (लाक्षेवि) (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई, 
३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), मंत्रालय, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विमंअ २०२२/(प्र.क्र.८३/२२)/आ (रवका) 


४. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 

५. सर्व मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 

८. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 

९. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
qo. आ dh) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


